औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३४७१०, दि.११/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ७५२ ते एम. आय. डी. 
सी. वाळूज योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव घेऊन 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
१ राष्ट्रीय महामार्ग ७५२ ते एम. ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९८ 
आय. डी. सी. वाळूज रस्ता. 


एकुण लांबी २.५०० कि..मी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४८३८.८९ --२.५००) म्हणजेच 
४८४१.३९० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६३७२०६५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
०0९. ‘Maharashtra, 


GANPAT SANDIPAN ee 
KACHARE ao 101000 me 
(ग.सं.कचरे) 

अवर सचिव चिव » महाराष्ट्र शासन. 


=400032, डॉ J 
fd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383a 1 2fed6cff4849d78 
7ASSBADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

) 
) 
) 


७ कार्यकारी अभियंता (बां) जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


